RNINo.MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg.No. MCS /173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक २७]] 


बुधवार , एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र १५ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ३३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


मराठी भाषा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ मार्च २०१७ 

अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


१ . 


. 


6 


२ . 


क्रमांक टंलेप -२०१५ /प्र.क्र .१७६ / भाषा- २. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजीटंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन व 
मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत ) नियमावली, १९९१ ” यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत : 

या नियमांना , “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( इंग्रजी लघुलेखक, इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन , मराठी टंकलेखन 
परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत ) ( सुधारणा ) नियम , २०१७ ” असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन, मराठी टंकलेखन परीक्षा 
सक्तीची करण्याबाबत ) नियमावली, १ ९९ १ ” ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम २ मधील खंड 
( आय ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल. 

( आय - अ ) शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र ” याचा अर्थ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , महाराष्ट्र शासन यांच्या नियंत्रणाखाली काम 
करणाऱ्या “ महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ” यांचे कडून देण्यात येणारे प्रमाणपत्र असा आहे आणि त्यामध्ये शासनाने त्याच्याशी समकक्ष म्हणून 
विनिर्दिष्टपणे मान्यता दिलेल्या अन्य कोणत्याही संस्थेकडून देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्राचा समावेश होईल . 

३ . मुख्य नियमावलीमधील नियम ३ खाली पुढीलप्रमाणे परंतुके दाखल करण्यात येतील : 


भाग चार - अ - ३३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ५ , २०१७/ चैत्र १५, शके १ ९ ३ ९ 


. 


परंतु, ज्या इंग्रजी लघुलेखक किंवा लघुटंकलेखक यांनी मूळ नियुक्तीच्यावेळी किंवा यथास्थिती, शासकीय सेवेत रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून 
४ वर्षांच्या कालावधीत मराठी लघुलेखनाचे ८० शब्दप्रती मिनिट गतीचे व मराठी टंकलेखनाचे ३० शब्द प्रति मिनिट गतीचे अथवा अधिक 
गतीचे मराठी लघुलेखन व मराठी टंकलेखनाचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र धारण केले आहे अशा इंग्रजी लघुलेखक , इंग्रजी लघु टंकलेखकांना 
एतदर्थ मंडळाची ८० शब्द प्रति मिनिट गतीची मराठी लघुलेखनाची व ३० शब्द प्रति मिनिट गतीची मराठीटंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट 
देण्यात येईल : 

परंतु, आणखी असे की , ज्या इंग्रजी टंकलेखक किंवा लिपीक -टंकलेखक यांनी मूळ नियुक्तीच्या वेळी यथास्थिती, शासकीय सेवेत रुजू 
झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षांच्या कालावधीत मराठी टंकलेखनाचे ३० शब्द प्रति मिनिट गतीचे अथवा अधिक गतीचे “ शासकीय वाणिज्य 
प्रमाणपत्र धारण केले असेल , अशा इंग्रजी टंकलेखक व इंग्रजी लिपिक -टंकलेखक यांना एतदर्थ मंडळाची ३० शब्द प्रति मिनिट गतीची मराठी 
टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अपर्णा गावडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ५ , २०१७ / चैत्र १५ , शके १ ९ ३ ९ 


३ 


MARATHI LANGUAGE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chouk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated 24th March 2017 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA . 

No. Talapra - 2015 /C.R . 176 / 2016 /Bhasha - 2. - In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make 
the following rules to amend the Maharashtra Civil Services (Compulsory Marathi Shorthand 
and Marathi Typing Examinations for English Stenographers and English Typists) Rules, 1991, 
namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Civil Services (Compulsory Marathi 
Shorthand and Marathi Typing Examinations for English Stenographers and English Typists ) 
(Amendment) Rules , 2017 . 

2. In rule 2 of the Maharashtra Civil Services (Compulsory Marathi Shorthand and Marathi 
Typing Examinations for English Stenographers and English Typists ) Rules , 1991 ( hereinafter 
referred to as " the principal Rules ” ), after clause (i), the following clause shall be inserted , 
namely : 

( i - a ) “ Government Commercial Certificate ” means the certificate issued by the 
“ Maharashtra State Examination Council" functioning under the control of the School 
Education and Sports Department , Government of Maharashtra and includes a certificate 
issued by any other institution as may be specifically declared by the Government to be 
equivalent thereto ;" 

3. To rule 3 of the principal Rules , the following provisos shall be added , namely : 

“ Provided that , English Stenographers or Steno Typists who have acquired the Government 
Commercial Certificate of Marathi Shorthand of speed of 80 words per minute and Marathi 
Typing of speed of 30 words per minute or of higher speed , respectively , at the time of 
appointment or within a period of four years from the date of their joining of Government 
service, as the case may be, shall be exempted from passing the Marathi shorthand and Marathi 
typing examinations of the Ad -hoc Board with the speed of 80 words per minute and 30 words 
per minute , respectively : 

Provided further that, English Typists or Clerk - cum - Typists who have acquired the 
"Government Commercial Certificate" of Marathi Typing of speed of 30 words per minute or 
of higher speed at the time of appointment or within a period of four years from the date of 
their joining of Government Service , shall be exempted from passing the Marathi Typing 
Examination of the Ad -hoc Board with the speed of 30 words per minute" . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


APARNA GAWADE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


